पोलीस अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय 
तपासणी करण्यासाठी मुंबई / कोकण 
विभागासाठी तीन नवीन रुग्णालयांचा 
समावेश करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक:- संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र.२१४/आरोग्य ३ 
१० वा मजला गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक:- २४ सप्टेंबर, २०२४. 
वाचा:- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. वैतधो-२०२१/प्रक्र. ३७/आरोग्य-३, दि. 
२२.०४.२०२२ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. भाप्रसे-१५२२/प्र.क्र. १९६/२०२२/९, दि. ०८.१२.२०२२ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. वैतधो-२०२१/प्र.क्र. ३७/आरोग्य-३, दि. ०८. 
०१.२०२४ 


av 
— 


प्रस्तावना : 

वय वर्षे ४० ते ५० या वयोगटातील गृह विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना दोन वर्षातून एकदा 
व वय वर्षे ५१ व त्यावरील वयोगटातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना दरवर्षी वैद्यकीय तपासणी अनुज्ञेय 
असल्याबाबत तसेच वैद्यकीय तपासणीकरीता रु. ५०००/- या प्रमाणे इतक्या रकमेपर्यंत खर्चाची प्रतिपुर्ती 
गृह विभागातील प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी यांना अदा करण्याबाबत “अपवादात्मक बाब” म्हणून सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या उपरोक्त अ.क्र. २ येथील शासन निर्णयाच्या प्रपत्र-अ येथे नमूद करण्यात आलेल्या 
खाजगी रुग्णालयाव्दारे उपलब्ध करुन देण्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उपरोक्त अ.क्र. ३ येथील 
शासन शुध्दीपत्रकाव्दारे मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याच अनुषंगाने गृह विभागातील पोळीस अधिकारी 
/ कर्मचारी यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी मुंबई / कोकण विभागासाठी रुग्णालयांच्या यादीमध्ये 
नव्याने तीन रुग्णालयांचा समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

गृह विभागातील पोळीस अधिकारी / कर्मचारी यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी मुंबई / कोकण 
विभागासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपरोक्त अ.क्र. २ येथीळ शासन निर्णयाच्या प्रपत्र-अ मध्ये नमूद 
केलेल्या रुग्णालयांव्यतिरिक्‍त नव्याने 9) अपोलो क्लिनिक, वाशी २) अपोलो क्लिनिक, अंधेरी (पूर्व) ३) 
अपोलो क्लिनिक, नाशिक या तीन रुग्णालयांतून वैद्यकीय तपासणी करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक:-संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र.२१४/आरोग्य 3 


२. सदर झासन निर्णयाच्या अनुषंगाने आवश्‍यकता असल्यास विहित कार्यपध्दती निश्चित करण्याची 
कार्यवाही गृह विभागामार्फत करण्यात यावी. 


Be सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२०१९३५५६६७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by SANJAY 


S A N J AY DATTARAM MAHADESHWAR 


DN: cn=SANJAY DATTARAM 


DATTARAM MAHADESHWAR, o, ou, 


email=sanjay.mahadeshwar@nic.i 


MAHADESHWAR ॥.-॥ 


Date: 2024.09.24 14:25:10 +05'30' 


(सं.द. महाडेश्वर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. राज्यपाल यांचे सचिव 

. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

. उपमुख्यमंत्री (गृह)यांचे सचिव. 

मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव. 

मा. मंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव. 

सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

अप्पर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रायल, मुंबई. 

अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल-१/२, (लेखापरिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

सर्व पोलीस अधिक्षक. 

संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व उपसंचालक, आरोग्य मंडळे. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


मा 
मा 
मा 


— — — — — 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक:-संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र.२१४/आरोग्य 3 


qo. सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालये. 

१८. वैद्यकीय अधिक्षक, जिल्हा रुग्णालये. 

१९. सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी. 

२०. गृह विभाग ( विनंती करण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील विभाग प्रमुखांना व 
कार्यालयीन प्रमुखांना तसेच सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना सदर शासन निर्णय sala करुन 
अवगत करावे, 

२१. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


